अधीक्षक जिल्हा कारागृह वर्ग-२/ उपअधीक्षक 
मध्यवर्ती कारागृह (गट-ब) या पदाचा परिविक्षाधीन 
कालावधी समाप्त करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र हासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलई-१११५/१७२३/प्र.क्र.३७४/तुरुंग-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
दुसरा मजला, मंत्राळय-४०० ०३२. 
दिनांक : २२ जानेवारी, २०१६. 


संदर्भ : 
१) शासन निर्णय क्रमांक : ससेनि-२०११/१३८२३/प्र.क्र.३१५/तुरुंग-१, दिनांक ०१.०३.२०१२ 
२) शासन आदेशा क्रमांक : ससेनि-२०११/ १३८३/ प्र.क्र.३१५/ (भाग-३)/तुरुंग-१, दिनांक०५.०४.२०१३ 


शासन निर्णय : 

संदर्भ क्र.१ व २ येथील शासन निर्णयान्वये खाळील उमेदवारांची अधिक्षक जिल्हा कारागृह वर्ग-२/ 
उपअधिक्षक मध्यवर्ती कारागृह, गट-ब या पदावर रु.९३००-३४८०० ग्रेड पे रु.४६०० वेतनश्रेणीत २ वर्षाच्या 
परिविक्षाधीन कालावधीसाठी नामनिर्देशानाने नियुक्‍ती करण्यात आली होती. परिविक्षाधीन कालावधी विहित 
मुदतीत समाधानकारकरित्या पूर्ण केलेल्या अधिका-यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या दिनांकापासून समाप्त 
करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. अधिका-यांचे नांव नियुक्तीचा दिनांक | परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त 
होत असल्याचा दिनांक 

णि श्रीमती किर्ती wert चिंतामणी १५.०३.२०१२ १५.०३.२०१४ 
(डहाळे) 
श्री.नागनाथ गंगाधर सावंत १५.०३.२०१२ १५.०३.२०१४ 
श्री.बी.एन.ढोले. १५.०३.२०१२ १५.०३.२०१४ 

४ | श्रीमती अरुणा अर्जुनराव मुगुटवार २८.०५.२०१३ २८.०५.२०१५ 

२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०१२२१५०४०२६२२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


M a n (0 h a [| Digitally signed by Manohar Bandpatte 
DN:c Ge ou=Desk Officer, 
poste 


1d210258464e6ece20 


Band patte oon eerie em 
(म. रा. बंदपट्टे ) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
२) अप्पर पोळीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
३) कारागृह उपमहानिरीक्षक, मुख्यालय, पुणे 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलई-१११५/१७२३/प्र.क्र.३७४/तुरुंग-१ 


Ce 


विशेष पोलीस महानिरीक्षक, दक्षिण विभाग, भायखळा, मुंबई 

कारागृह उपमहानिरीक्षक,मध्य विभाग, औरंगाबाद / पूर्व विभाग, नागपूर / पश्चिम विभाग, पुणे 

प्राचार्य, दौळतराव जाधव तुरुंगाधिकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, येरवडा, पुणे 

महालेखापाल,महाराष्ट्र १/२(लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
मा.राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव 

प्रधान सचिव (अ.व सु.) यांचे स्वीय सहाय्यक 

qo) जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे, नागपूर, गडचिरोली, अहमदनगर,अमरावती 

११) संबंधीत अधिकारी (अप्पर पोळीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे मार्फत) 
१२) निवडनस्ती, (तुरुंग-१) गृह विभाग. 


<2 (३ &. ०? >: 
Sy) SE व क वळ 


८“? 


पृष्ठ २ पैकी २ 


